१४ वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार कार्यरत 
न्यायालयाचे नुतनीकरण या योजनेंतर्गत जिल्हा 
न्यायालय, सांगली त्यांच्या अधिपत्याखालील 
कडेगाव येथील न्यायालयीन इमारतीची दुरुस्ती/ 
नुतनीकरणास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण ०८१६/५८५/प्र.क्र.९५/कार्या.११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ एप्रिल, २०१८. 


वाचा: १. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०७/कार्या.९, दि.१०/११/२०१६. 
२. शासन निर्णय, विधी व न्याय विभाग क्र.चौविआ २१६/प्र.क्र.१०/नऊ,दि.१२/६/२०१७ 
३.प्रबंधक (निरिक्षणे 2), उच्च न्यायालय यांचे पत्र क्र. 8(/0६०४९/२०१०/१९२३/१७१७०, 
दि.२१/७/२०१६,8(//१६०४९/२०१०/८६८/१०५०३/२०१७,दि.११/४/२०१७, B(W)&088/2090, 
दि.१४.२.२०१८ 
४. जिल्हा न्यायालय, सांगली यांचे पत्र क्र. क्र.४१९९/२०१६, दि.७/७/२०१६, क्र.३७४/२०१७, 
दि.१३/१/२०१७. 


प्रस्तावना : 

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या "न्याय व्यवस्थेचे सक्षमीकरण” (Strengthening 
the Justice) या प्रयोजनासाठी सन २०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० या ५ वर्षाच्या कालावधीकरीता महाराष्ट्र 
राज्यासाठी रुपये १०१४ कोटी इतक्या निधीची शिफारस केली आहे. १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत कार्यरत 
न्यायालयाचे नविनीकरण या घटकासाठी ५ वर्षाच्या कालावधीकरीता रु.२२८ कोटी इतक्या निधीची तरतूद 
करण्यात आली आहे. १४ व्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींची कार्यक्षम अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दि.९/३/२०१६ रोजी उच्चस्तरीय संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समितीच्या 
बैठकीमध्ये मा.उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त झालेल्या कृती आराखड्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. 
तसेच वित्त विभागाच्या मान्यतेने संदर्भाधीन दि.१२/६/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये १४ व्या वित्त 
आयोगांतर्गत न्यायालयीन इमारतीच्या दुरुस्तीच्या कामांना रुपये ५० लक्ष मर्यादेपर्यंत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. 


या अनुषंगाने जिल्हा न्यायालय, सांगली यांच्या अधिपत्याखाळील कडेगाव येथील न्यायालयीन 
इमारतीची दुरुस्ती / नुतनीकरणाचे सन २०१५-२०१६ व सन २०१६-१७ च्या दरसूचीवरील प्रस्ताव उपरोक्‍त 
संदर्भिय अ. क्र.३ येथील पत्रान्वये मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेकडून शासनास प्राप्त झाले आहेत. सदर 
प्रस्तावामधीळ Providing CCTV camera for in court Building at Kadegaon & Provision of 
interpretor ही कामे मा.उच्च न्यायालयाच्या Dedicated Cell व उच्चस्तर संनियंत्रण समितीने मान्यता 
दिलेल्या बाबीतील कामे नसल्याने ती वगळून इतर कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत विचार करण्यात 
आला आहे. सदर अंदाजपत्रके संबंधित सहायक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली यांनी तयार 
केली असून संबंधित कार्यकारी अभियंता तसेच प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, सांगली 
यांनी साक्षांकित केळी आहेत. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी सदर अंदाजपत्रक 
तपासून प्रशासकीय मान्यतेस सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार सदर कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण ०८१६/५८५/प्र.क्र.९५/कार्या.११ 


शासन निर्णय : 

१४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार कार्यरत न्यायालयाचे नुतनीकरण या योजनेअंतर्गत जिल्हा 
न्यायालय, सांगली यांच्या अधिपत्याखाळीलळ कडेगाव येथील न्यायालयीन इमारतीच्या दुरुस्ती 
“नुतनीकरणासाठी येणाऱ्या रु.४१,८५,६०४/-(अक्षरी रुपये एकेचाळीस लाख पंच्याऐंशी हजार सहाशे चार 
फक्‍त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


जिल्हा न्यायालय, सांगली यांच्या अधिपत्याखाळील कडेगाव येथील न्यायालयीन इमारतीच्या 
दुरुस्ती/ नुतनीकरणाच्या कामाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र. । न्यायालयीन कामाचे स्वरुप सा.बां.विभागाने 
इमारत अंदाजपत्रकामध्ये 

परिगणित केलेली 

रक्‍कम (रुपये) 

वि कडेगाव Provision for Handicap Visitors,Provision for १५,७९,६२८/- 


Handicap at main court hall, accused & 
vulnerable witness 


Providing Solar Street Lighting ७,८९,६००/- 
Waterproofing & Antitermite Treatment १८,१६,३७६/- 
४१,८५,६०४/- 


जिल्हा न्यायालय, सांगली त्यांच्या अधिपत्याखालील कडेगाव येथील न्यायालयीन इमारतीच्या 
दुरुस्ती/नुतनीकरणासाठी येणारा खर्च “मागणी क्र.जे-१, २०१४ न्यायदान १०२- उच्च न्यायालये, (११) 
कार्यरत न्यायालयाचे नविनीकरण, (११) (09) कार्यरत न्यायालयाचे नविनीकरण (२०१४ ०५४6) या 
लेखाशीर्षाखाली मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी उपरोक्‍त कामे मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या Dedicated 
Cell ने निश्चित केलेल्या कामामधीलच असल्याची खातरजमा करण्याची तसेच सदर अंदाजपत्रके सक्षम 
अधिकाऱ्याकडून साक्षांकित करण्याची जबाबदारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, सांगली 
यांची राहील. प्रचलित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन ई-निविदा प्रक्रिया सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 
राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. 

हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौ.सं.क्र.३१२/इमा-२, दि.१७/१०/२०१६, 
अनौ.सं.क्र.४५०/इमा.२, दि.१५/६/२०१७ व त्या विभागाच्या सहमतीने तसेच शासन निर्णय विधि व न्याय 
विभाग,क्र.चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०/का.नऊ, दि.१२/६/२०१७ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४१८१५२०४१४८१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे XTRA mete) याच्या आदेशानुसार व नावांने igitally signed by Santosh Samp. 
Santosh Sampatti 201111. 


2 
664९407797, 
serialNumber=0cb 1b0de02001 Scféd1f80057927 1f4816460b1802c2ae247 

a Va g | re १664746203, cn=Santosh Sampatti Navagire 
Date: 2018.04.18 15:21:06 +05'30 


(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


॥04345०284212766009039९808357909९0०१०९301215८९0309 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण ०८१६/५८५/प्र.क्र.९५/कार्या.११ 


३. मा.विरोधी पक्षनेता (विधान परिषद / विधान सभा) 

४. मा.महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 

५. प्रबंधक (निरिक्षणे २), मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
६. प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश, सांगली 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र मुंबई, 
८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली 

१०. उप जिल्हा कोषागार अधिकारी,सांगली 

११. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई, 

१२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई, 
१३. विधि व न्याय विभाग (का.९/२३), मंत्रालय, मुंबई, 

१४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


